श्री. बी.एम.ठाकुर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे विभागीय 
चौकशी प्रकरणी सादरकर्ता अधिकारी बदलून 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आपना-२६११/प्र.क्र.८३/पापु १५ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, PHS मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: १४ मे,२०१८ 
वाचा:- 
१) शासन आदेशा, समक्रमांक दि.१०.१०.२०१७ 
२) श्री.बी.एन.संगनवार, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, लातुर यांचे पत्र क्र.वभूवै/भूसवियं/ला/आस्था 
/बीएनएस/१०५८/१७ दि.०५.१२.२०१७ 


शासन आदेठा:- 


श्री.बी.एम.ठाकुर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा हे शिस्तभंगविषयक 
प्रकरणामध्ये संबंधित असून, त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ 


मध्ये घालुन दिलेल्या पध्दतीनुसार विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त विनिर्दिष्ट अधिका-याविरुध्द तयार करण्यात आलेल्या दोषारोपांच्या चौकशी प्रकरणी 
श्री.बी.एन.संगनवार, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, लातुर यांची संदर्भाधिन क्र.१ च्या 
शासन आदेशान्वये “सादरकर्ता अधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि श्री.बी.एन.संगनवार 
यांनी संदर्भाधिन क्र.२ च्या पत्रान्वये लातुर ते अमरावती मधील भौगोलिक अंतर तसेच लातुर जिल्ह्यातील 


भूजलाशी संबंधित कामे विचारात घेऊन सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नाव वगळण्याबाबत विनंती केली होती. 


त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८, पोट नियम (५) (क) 
द्वारे प्रदान केलेल्या MAHA वापर करुन मा.राज्यापाल याद्वारे, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अधिका-याविरुध्द तयार 
करण्यात आलेल्या दोषारोपांच्या चौकशी प्रकरणी श्री.बी.एस.संगनवार, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, लातुर यांचे ऐवजी श्री.एस.एस.कडू, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, 


वाशिम यांची “सादरकर्ता अधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करीत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः आपना-२६११/प्र.क्र.८ ३/पापु १५ दि.१४ मे 3२०१८ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१४१५१४०७६३२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Bhagwan 


Mahesh | == 
DN: c=IN, o0=Government Of 


Maharashtra, ou=Water Supply and 
Sanitation Department, 


B h a W a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d1f670a17d77c8ddff69694d 
e2a07b7ff85 5dafef954aefa82ca28bd6 

८८6०१७6, cn=Mahesh Bhagwan 


Sawant = 
Date: 2018.05.14 16:08:51 +05'30' 


महेश सावंत 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. श्री.बी.एन.संगनवार,वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, लातुर 
२. श्री.एस.एस.कडू, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, वाशिम 
३. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती. 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे. 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती विभाग, अमरावती विभाग. 

३. श्री.बी.एम.ठाकुर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, रायगड 
(संचालनालयामार्फत) 

४. निवडनस्ती (कार्यासन, पापु-१५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


